RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No. MCS/174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक २६ ] 


मंगळवार, एप्रिल ११ , २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


चा 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ११ एप्रिल २०१७ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयुएन. २०१७ / प्र.क्र . २७ / नवि १८ . - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ३ चे पोट -कलम ( २ ), 
( २ क ) आणि ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार, शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग , क्र . एमयुपी- २०१४ / प्र.क्र . २१९ / भाग -१/ नवि - १९ , दि . ३१ जुलै 
२०१५ याद्वारे महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, दिनांक ३१ जुलै , २०१५ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असुन , महाराष्ट्र शासनाने कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील हुपरी या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रातुन लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी हुपरी 
नगरपरिषद या नावाने नगरपरिषद गठीत करण्यासाठी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट- कलम ( २), ( २ क ) आणि (३ ) या अन्वये अधिसूचना 
काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 


आणि उक्त उद्घोषणेमध्ये नमूद केलेल्या कालमर्यादेत शासनाकडे कोणत्याही हरकती / आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे 
इष्ट वाटते . 


त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट - कलम ( २ ), ( २ क ) आणि ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , लहान नागरी क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट करीत असुन, त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट- कलम ( २), (२ क ) आणि ( ३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, हुपरी 
नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद घटीत करण्यात येत आहे. उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी जोडलेल्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ३६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


अनुसूची “ अ " 


लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 

मौजे हुपरी ग्रामपंचायतीत असलेले गट नं . १ ते १८९५ . 


अनुसूची “ ब ” 


उत्तर. - मौजे हुपरी हद्दीच्या वायव्य कोपऱ्यापासून इंगळी गावच्या हद्दीलगत हुपरी ग.नं . १७६९ ते १७७१, ग.नं . १७७२, १७८३ ते 
१७८८,१७९०,१७९३ ते १७९९ व लगत इंगळीहून आलेला रस्ता व त्यापुढे ग.नं. ३७७ / अ, ३७८ , ३७९ लगत इंगळी गावाहून आलेला रस्ता व 
त्यापुढे ग.नं . ४०३ ते ४०८ व ४११ ते ४१४ , ४१८ व लगत मौजे चंदूर गावाहून आलेला रस्ता व त्यापुढे ग.नं . ४१९, ४३० ते ४३२, ४३४ ते 
४५७ व लगत चंदूरहून आलेला रस्ता ते पंचगंगा नदीपात्रापर्यंत ईशान्य कोपऱ्यातील हुपरी ग.नं . ४५८ , ४६३, ४६४ , ४६७, ४७१ ते ४७५ 
पंचगंगा नदीपात्र लगत ग.नं . ५९६, ६०५ व ६०६ पर्यंत . 

पूर्व. - मौजे हुपरी ग.नं. ६०७, ६०८ लगत पंचगंगा नदी पात्रापासून ते ग.नं . ६०९ ते ६१२ पर्यंत नदीपात्र त्यापुढे मौजेरेंदाळ गावचेशिवे लगत 
ग .नं . ६१३ ते ६१५ ग.नं. ६२१ ते ६२९, ग.नं .६५० ते ६५५, ग.नं . ६७० ते ६७१ व ६७८ लगत हुपरी गंगानगर रेंदाळ शिवे लगतचा रस्ता व त्यापुढे 
ग.नं . ६७९, ६९० ते ६९२, ६९५ ते ६९७, ग.नं . ७४५ ते ७४६ लगत मौ.रेंदाळ गावाकडे जाणारा बायपास रस्ता व त्यापुढे ग.नं . ८२५ , 
८४३,१६७८ , ८४५, ९२५ / ४ , ९४२, ९२५ / ८ , ९२५ / ९ व त्यामध्ये मौ . यळगुड गावाकडे जाणारा रस्ता जवाहर कारखाना राजराजेश्वरी मंदिर 
हुपरी गाव आग्नेय कोपऱ्यापर्यंत . 

दक्षिण. - मौजे हुपरी आग्नेय कोपऱ्यातील व मौ. यळगुड गावचे हद्दीलगत हुपरी ग. नं . ९२९, ९२५ / १७,९२५/१२,९२५/ १५ या लगत 
पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारा रस्ता व त्यापुढे मौजे सांगाव गावचेशिवे लगत हुपरी ग. नं . ९२५ / १७, ९२५ / १८ , ९२५ / २२,९२५ / १९ 
लगत पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहत रस्ता हुपरी गाव नैऋत्य ग. नं . ९२५ /१९ लगत कागलहून आलेल्या रस्त्यापर्यंत . 

पश्चिम . - मौजे हुपरी नैऋत्य कोपऱ्यात व मौजे तळंदगे गावचेशिवे लगत हुपरी ग . नं . १२२९ , १२३२ , १२३५, १२३७, १२३८ ते १२५३ , 
१४८७, १४९२ , १४९३ ते तळंदगे गावाहून आलेला रस्ता व त्यापुढे ग. नं . १४९४, १५०५ ते १५१२ पर्यंत व त्यापुढे ग. नं . १६६१ ते १६६९ , 
१६७५, १६९५, १६९६, त्यापुढे ग . नं १७०४ ते १७०७ व कोल्हापूरहून आलेला रस्ता त्यापुढे मौ . पट्टण कोडोली गावची शिवे लगत हुपरी ग. नं . 
१६५७,१६५८,१६६३ ते १६७० हुपरी गावचे वायव्य कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 
Mumbai 400 032, dated the 11th April 2017 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No . MUN . 2017 /C . R . 27 / U . D .- 18 . - Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department , No. MUP. 2014 /CR 219 /Part - 1/ U . D . - 19 , dated the 31st July 2015 
published in the Maharashtra Government Gazette , dated the 31st July 2015 issued in pursuance 
of the provisions of sub - section ( 2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 )(hereinafter referred to 
as “ the said act ” ), the Government of Maharashtra has invited objections to its proposal to issue 
a notification under sub - sections ( 2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act , to specify the local 
area of the Village Panchayat of Hupari in the Kolhapur District , as a Smaller Urban area and to 
constitute a Municipal Council by the name of Hupari Municipal Council for the said transitional 
area ; 

And whereas, the Government has not received any objections / suggestions pursuant to the 
said Proclamation within the period specified therein ; 

And whereas , having regard to the factors mention in clause (2 ) of article 243- Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said 
local area, more particularly described in Schedule “ A ” appended hereto , to be a Smaller Urban 
area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 2 ), (2A )of section 3 of 
the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby specifies the said local area to be a Smaller Urban area for which there shall be constituted 
a Municipal Council, as provided in sub - sections ( 2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act, by 
the name of Hupari Municipal Council. The boundaries of the said Smaller Urban area shall be 
such as are specified in Schedule “ B ” appended hereto . 


Schedule “ A ” 


Description of the local area to be specified as a Smaller Urban area : 

The Gat Numbers 1 to 1895 of Hupari Village Panchayat. 


Schedule “ B ” 
North . – From North -West corner of village Ingali Gat No. 1769 to 1771, 1772 , 1783 
to 1788 , 1790 , 1793 to 1799 and Gat No. 377 / A , 378 , 379 towards the road village Ingali from Gat 
No. 403 to 408 , 411 to 414 and 418 towards the road from Gat No. 419 , 430 to 432 , 434 to 457 
towards the road towards the which corner from village Chandur to river Panchganga near Laxmi 
Temple . From North -East corner of village Hupari Gat No. 458, 463, 464, 467, 468, 471 to 475 . 
From Gat No . 596 , 605 , 606 upto the river Panchganga . 

East. — From Gat No . 607 , 608 of village Hupari which located near river Panchganga to Gat. 
No 609 to 612 . From the boundaries of village Rendal Gat . No . 613 to 615 , 621 to 629 , 650 to 655 , 
670 to 671 and 678 uptoHupari-Rendal (Ganganagar ) road . Gat. No. 679 , 490 to 692 , 695 to 697 , 
745 , 746 located towards Hupari-Rendal By pass road . Gat No 825 , 843 , 1678 , 845 , 924 , 925 /4 , 
925 /8 , 925 /9 and Hupari-Yelgud road , Rajeshawari Temple of Jawahahar Sugar Mill and South 
East, region of Hupari village . 

South . – From the South -East corner of Hupari and towards Boundaries of village Yelgud . 
Gat No. 925 / 12 , 925 / 15 , 925 / 17 , 929 and nearest Five Stars MIDC road . Towards the boundaries of 
villageMoujeSangaon , Gat No. 925 / 17 , 925 / 18 , 925 / 19 , 925 / 22 and near Five Stars MIDC road , 
South - West region of Hupari- village Gat No. 925 / 19 towards Kagal- Hupari road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


West. — The South -West corner of Hupari village and towards the boundaries of village 
moujeTalandge Gat No. 1229 , 1232 , 1235 , 1237 , 1238 to 1253 , 1487 , 1492 , 1493 upto the road which 
comes from village Talandge and Gat No. 1494 , 1505 to 1512 . Gat No . 1661 to 1669 , 1675 , 1695 , 
1696 and Gat No. 1704 to 1707 upto the road which comes from Kolhapur. Towards the boundaries 
of village Pattankodoli Gat No. 1657, 1658 , 1663 to 1670 upto the North -West corner . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ एप्रिल , २०१७. 


आदेश 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक एमयुएन .२०१७ /प्र. क्र . २७/ नवि - १८ . – ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग, क्र . एमयुएन-२०१७ /प्र.क्र .२७/ नवि - १८ , 
दिनांक ११ एप्रिल , २०१७ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
केले आहे, आणि या क्षेत्राकरीता हुपरी नगरपरिषद गठीत केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नव्याने रचना केलेल्या हुपरी नगरपरिषदेची रितसर रचना होईपर्यंत उक्त नगरपरिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी 
शासकीय अधिकाऱ्याचीनियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 

म्हणून, आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या ( १९६५ चा महा. ४० ) कलम ३४० च्या 
पोट- कलम ( २ ) मधील खंड (इ ) व ( एक ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, नव्याने रचना केलेल्या उक्त नगरपरिषदेची उक्त अधिनियमान्वये यथोचित रचना होईपर्यंत 
तहसीलदार , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांची हुपरी नगरपरिषदेशी संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ३६ - २ 


h 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७ / चैत्र २१, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , Dated the 11th April, 2017 . 


Order 


ea 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 1965 . 

No. MUN . 2017 / C . R . 27/UD - 18 . — Whereas, by the Government Notification , Urban 
Development Department, No. MUN - 2017 / C . R . 27/UD - 18, dated the 11th April, 2017 the 
Government of Maharashtra has specified the area of Revenue Village Panchayat Hupari in 

ur Distict as a smaller urban area and has constituted Municipal Council by the name of 
Hupari Municipal Council for the said smaller urban area ; 

And whereas, it is expedient to appoint a Government Officer to exercise all the powers and 
duties of the newly constituted Hupari Municipal Council till the said Municipal Council is duly 
constituted in accordance with the provision of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub clause (i) of clause (e ) of section (2 ) 
of section 340 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township 
Act , 1965 (Mah .XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and of all other powers 
enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra hereby appoints the Tahsildar of Taluka 
Hatkanagale , District Kolhapur as an Administrator of the said newly constituted Municipal 
Council to exercise all powers and duties relating to the Hupari Municipal Council till the said 
Municipal Council is duly constituted in accordance with the provisions of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . R . PARSHURAME, 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , एप्रिल ११, २०१७ / चैत्र २१, शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ एप्रिल २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०११/ प्र. क्र . ५७/ हुपरी / १/पं . रा . ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ 
( १९६२ चा महा. पाच ) यांचे कलम ४ यासह २५४ चे पोट - कलम (१) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून कोल्हापूर जिल्ह्यातून वगळीत आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . जिल्हा गट निवडणूक विभाग 

स्थानिक क्षेत्र 

वगळण्याचा दिनांक 
( १ ) ( २ ) 

( ५ ) 
कोल्हापूर हातकणंगले हातकणंगले मौ . हुपरीग्राम पंचायतीत ११ एप्रिल २०१७ . 

असलेले संपूर्ण क्षेत्र . 


( ३ ) 


( ४ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म .उ. वि .) - ३६ -२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

Dated the 11th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2011/CR -57/Hupari/ 1/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub - section ( 1 ) of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it 
in this behalf, the Government of Maharashtra hereby excludes from the Kolhapur District, the 
local areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date 
mentioned in column (6 ) thereof. 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


District 

( 2 ) 


Block 

( 3 ) 


Electoral Divisions 

( 4 ) 


Local areas 

( 5 ) 


Date of exclusion 

( 6 ) 


1. 


Kolhapur 


Hatkanangale Hatkanangale 


The whole area of 
the Village Panchayat 
of Hupri. 


11th April 
2017. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ एप्रिल २०१७. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०११/ प्र.क्र .- ५७/हुपरी/ २ /पं.रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम - पाच ) यांच्या कलम ५ यासह २५६ चे पोट -कलम (१) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र , स्तंभ क्रमांक ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक 
११ एप्रिल २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग , क्रमांक पीएसई. १०९६/ प्र.क्र .११४ / ०५, दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, कोल्हापूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद २८ मध्ये हातकणंगले तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३) मधील नोंदी 
समोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ हातकणंगले ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
“ हातकणंगले गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून मौ . हुपरी ग्राम पंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र. ” 

अनुसूची 


अ . क्र . 


जिल्हा 


गट 


निर्वाचक गण 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 


वगळण्याचा दिनांक 

( ६ ) 


कोल्हापूर 


हातकणंगले 


हातकणंगले 


११ एप्रिल २०१७. 


मौ. हुपरी ग्राम पंचायतीत 
असलेले संपूर्ण क्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001. 

Dated the 11th April 2017 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2011/CR -57/Hupari/ 2 / P . R . 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of 
sub -section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby excludes from the Hatkanangale Block of Kolhapur District, 
the local areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 11th 
day of April, 2017 ; and for that purpose amends the Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. PSE . 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September 1996 
as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 28 relating to Kolhapur 
District , against entry in column ( 3 ) relating to Hatkanangale Taluka, in column (4 ), for the 
words “ Hatkanangale Block ” the following shall be substituted , namely : 

“ Hatkanangale Block excluding the following local areas : 

The whole area of the Village Panchayat of Hupri. ” . 


Schedule 


Date of exclusion 


Sr. No. 

( 1 ) 


District 

( 2 ) 


Block 

( 3 ) 


Electoral Colleges 

( 4 ) 


Local areas 

( 5 ) 


(6 ) 


1 


Kolhapur 


Hatkanangale Hatkanangale 


The whole area of 
the Village Panchayat 
of Hupri 


11th April 
2017 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR, 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , एप्रिल ११, २०१७ / चैत्र २१, शके १९३९ 


ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ११ एप्रिल २०१७. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी .२०११ /प्र.क्र . ५७ / हुपरी / ३/ पं. रा.५. - महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, ( सन १९५९ चा महा. अधिनियम- तीन ) यांचे 
कलम ४ चे पोट- कलम (२ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार 
व संविधानाच्या भाग - IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद कोल्हापूर , ग्राम पंचायत हुपरी यांच्याशी विचार विनिमय करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हुपरी या महसुली गावाच्या समोरील स्तंभ ( ३) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे . 


अनुसूची 


अ. क्र . 


गांवे 


स्थानिक क्षेत्रे 


गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 

( ४ ) 


१ 


हुपरी 


मौ. हुपरी ग्राम पंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र 


११ एप्रिल २०१७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ११, २०१७/ चैत्र २१, शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

Dated the 11th April 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT . 

No . ZPB . 2011/CR -57/Hupari/ 3 /PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( 6 ) of 
sub -section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchyats Act (III of 1959 ), read with 
clause ( g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in this 

odification of all earlier notifications issued in that behalf , and after 
consultation with the Standing Committee of the Kolhapur Zilla Parishad , Village Panchayat 
Hupri in Kolhapur District , the Government ofMaharashtra , hereby declares that the local areas 
specified in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue villages as 
specified in column ( 2 ) thereof , shall cease to be the villages for the purposes of Part IX of the 
Constitution , with effect from the date shown in column (4 ) thereof. 

Schedule 


Sr . No. Revenue villages 

( 2 ) 
Hupri 


Date of cessation 

( 4 ) 


( 1 ) 


Local areas 

( 3 ) 
The whole area of the Village Panchayat 

of Hupri 


11th April 2017 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


